सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१९ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग व महाराष्ट्र seta आयोगाच्या 
कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक : एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : ०८ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- १) समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.परिपत्रक क्र. मलोआ २०१७/प्र.क्र.१२६/१४-अ, 
दिनांक २१-०८-२०१७ 


ज्ञापन :- 

गट-ब (अराजपत्रित) मधील सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात 
आलेल्या सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२)/२०१९/१३-अ, दिनांक ७.७.२०२० च्या पत्रान्वये 
शिफारस केलेल्या व मुख्य परीक्षेचा दिनांक २७-०८-२०२१ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या सुधारित अंतिम निकालानुसार २४ जागांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 
२४-०९-२०२१ च्या पत्रान्वये शिफारस केली. सदर उमेदवारांचे संदर्भाधिन क्र. १ च्या ज्ञापनान्वये 
मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
नियतवाटप करण्यात आले. सदर ज्ञापनातीळ नियतवाटप केलेल्या व रुजू न झालेल्या 
उमेदवारांच्याऐवजी संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार आयोगाकडे दिनांक 
08-92-2029 च्या पत्रान्वये प्रतिक्षायादीतीळ उमेदवार उपलब्ध करुन देण्याबाबत मागणी करण्यात 
आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक १७-०३-२०२२ च्या पत्रान्वये रूजू न झालेल्या प्रवर्गातील 
आरक्षित जागांसाठी प्रतिक्षायादीतील उमेदवार उपलब्ध करुन दिले आहेत. यास्तव सोबतच्या विवरणपत्र 
अ” मधील उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन विभाग/महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात यावी :- 


(१ सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक ०९-०५-२०२२ पर्यंत 
संबंधित विभाग/कार्यालयात feast: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा 
स्वीकार करणे आवश्‍यक आहे. सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी 
नियुक्ती स्विकारली नाही तर त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात 
येईल. तसेच विहित कालावधीत नियुक्ती स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची 
ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 
तरतूदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक १७.०३.२०२२ च्या 
पत्रान्वये केलेल्या शिफारस क्रमांकानुसार राहिल. तसेच शासन निर्णय क्र. 
एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक 
२८.०५.२०१८ मधीळ तरतुदीनुसार "सदर उमेदवारांची शिफारस ही 
प्रतिक्षायादीमधून झालेली असल्यामुळे, सदर उमेदवारांची ज्या आदेशान्वये 
नियुक्ती होईल. त्या आदेशानुसार ते ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या 
दिनांकास त्यांची ज्येष्ठता निर्धारित केली जाईल. सदर उमेदवारांना मूळ 
गुणवत्ता यादीनुसार ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत". 

लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्यांची तपासणी / पडताळणी 
आयोगाने केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१९ 
साठी देण्यात आलेल्या जाहिरात क्रमांक : ०१/२०१९, दिनांक ०९.०१.२०१९ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची दिनांक 9.4.209¢ रोजीच्या 
अर्हतेनुसार तसेच शौक्षणिक आणि अन्य अटींची दिनांक ०५.०७.२०१९ 
रोजीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे उमेदवारांनी सोबत 
घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना सदर 
प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 

(अ) वयोमर्यादा (दिनांक १.५.२०१९ रोजी) 

(ब) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे 

(क) शौक्षणिक अर्हता: सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र 
शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर 
करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक 
०५.०७.२०१९ किंवा तत्पूर्वी धारण करणे अत्यावश्यक आहे. 

(ड) अंतर्वासिता (INTERNSHIP) निर्धारित केळी असेळ अशी पदवी 
धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी अंतर्वासिता (INTERNSHIP) मुख्य 
परीक्षेचे अर्ज स्वीकारणाच्या दिनांकापर्यंत (दिनांक ५ जुळे, २०१९ 
किंवा तत्पुर्वी) पूर्ण केळी असेळ तरच त्याला पदवीधर समजण्यात 
येईल. 

(इ) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांच्या बाबत महिला आरक्षणासंदर्भात विहित केलेले दिनांक 
१.४.२०१७ ते ३१.३.२०१८ या वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे 
प्रमाणपत्र 

(फ) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दळ विहित नमुन्यात आणि 
विहित अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता 
प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर 
सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत व प्रगत गटात 
(ASA) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१७ ते ३१.३.२०१८ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तद्नंतरचे प्रमाणपत्र. 
(ग खेळाडू/शारीरिक दिव्यांग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. 
उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, दिव्यांग, जाती 
विषयक प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने 
तसेच या विभागाने केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी 
पडताळणी करणे आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू 
असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या 
अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची 
तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. आयोगाला केलेल्या 
अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे उमेदवार 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु शकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्‍ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात 
येईल व तसे आयोगाला कळविण्यात येईल. 
(अ) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला 
उमेदवारांकडून महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
८२/२००१/मसेआ-२०००/प्र.क्र.४१५/का.२, दिनांक २५.५.२००१ व महिला 
व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र.१९१/ 
१७/कार्या-२, दिनांक १५-१२-२०१७ नुसार शासनाने प्रस्तावित केलेले 
उन्नत व प्रगत गटात (क्रिमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१७ ते 
३१.३.२०१८ या वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र संचालक, 
महिला व बाल कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडून तपासून घेण्यात 
येईल व त्यामधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
(ब) अमागास महिलांसाठी आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या 
महिला उमेदवारांची तसेच अन्य वर्गवारीतील महिलांसाठी आरक्षित पदांवर 
शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांची उपरोक्‍त परिच्छेद 2 (x) 
(अ) मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीतील उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील अद्ययावत प्रमाणपत्रे महिला व बाल 
विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : ८२/२००१/मसेआ-२०००/ 
प्र.क्र.४१५/का.२, दिनांक २५.५.२००१ मधीळ "(दोन) प्रमाणपत्रे" या 
शीर्षाखालील तरतुदीनुसार विहीत केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या 
नेमणूकीपूर्वी तपासून घेण्यात यावी. 
(क) विमुक्त जाती (3), भटक्या जमाती (ब), विशेष मागास प्रवर्ग, 
भटक्या जमाती- (क), भटक्या जमाती- (ड), इतर मागास वर्ग या वर्गवारीवर 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


(4) 


शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित 
केलेली उपरोक्‍त परिच्छेद २ (४) (अ) मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीतील 
उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतची विहित नमुन्यातील (NCL) 
प्रमाणपत्र yaya संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेऊन त्यांच्या 
नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्यात यावा. 

खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात 
आलेल्या उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/ प्र.क्र.६८/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच, त्यास 
अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या 
शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७१७/ 
प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक १७.३.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 
१७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक २७.३.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक 
: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १०.१०.२०१७, व शासन 
शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक 
१५.११.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राक्रीधो-२००२/ प्र.क्र.६८/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक ११.०३.२०१९ रोजीच्या शुघ्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार 
आणि तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) पदांसाठी 
निश्चित केलेली क्रीडा विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेच्या अर्ज 
स्विकारण्याच्या दिनांक २९-०१-२०१९ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे 
आव्यक राहील. तसेच त्यासंदर्भातील संबंधित विभागीय क्रीडा 
उपसंचाळलकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल नियुक्‍्तीपुर्वी 
शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. सदर क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी 
अहवाल झासन स्तरावरुन तपासूनच संबंधित उमेदवाराच्या सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावरील नियुक्‍्तीबाबतची कार्यवाही सर्व संबंधित विभागीय क्रीडा 
उपसंचालकाच्या दिनांक २९.०१.२०१९ रोजीचा किंवा तत्पूर्वीचा क्रीडा 
प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या अधीन करण्यात 
SOA आहे. त्यानुसार गट-ब (अराजपत्रितत पदाकरीता We 
असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित 
दिनांकाच्या पडताळणी अहवालाच्या तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू 
पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 
दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची प्रमाणपत्रे वैद्यकीय मंडळाकडून तपासून घेण्याच्या अधीन राहून 
त्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात आलेली आहे. तसचे सा.प्र.वि, 
शा.नि. क्र अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/२००३/१६-अ, दिनांक ०६-०५-२००४ 
मधील बाब क्र. (६) नुसार त्यांच्या नेमणुकीपूर्वी उमेदवार संबंधित पदावर 
नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी 
केल्यानंतर ते नेमणुकीस पात्र ठरतील. दिव्यांगंसाठी राखीव असलेल्या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक 
६.१०.२०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे 
वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगतवाचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
अप्रकि २०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४.०९.२०१८ मधील 
आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या ७/५/५/.9५॥/७५॥॥॥०१॥०॥0.9०५॥ या 
संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील किमान 
४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र शासनास नियुक्‍तीपूर्वी सादर 
करणे अनिवार्य राहील. तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या 
आधारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१८/ 
प्र.क्र.११४/१६-अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच या संदर्भात शासनाकडून 
वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार आरक्षणासंदर्भातील 
कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकांमधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल :- 
(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/ 
प्र.क्र.१२७/ २००३/१६-अ, दिनांक ६.५.२००४ 
(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
न्यायाप्र-२००९/प्र.क्र.१/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 
(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : 
अपंग २००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 
(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/ 
प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ 
ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात 
आली असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व 
विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/ 
प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ मधील सूचनेनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
(अ) मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या 
कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 
बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३3३२/१२/१६-ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद 
सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित असून, 
मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस 
करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ 
मधील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन 
राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे 
जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर करावे. नसल्यास 
त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली सर्व कागदपत्रे/ 
प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. 

(ब) नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती 
प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने 
देखील स्वतंत्रपणे जात पडताळणी समितीकडे त्याच्याकडे असलेले 
कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन पाठपुरावा करावा. जात पडताळणी 
समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित 
उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांचे 
जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात 
प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे यांच्याकडून ते संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात 
आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही देखील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 

(क) शिफारस करण्यात आलेल्या अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांचे 
दावे आयुक्‍त, आदिवासी विकास व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून तपासून 
घेण्याबाबत तसेच अन्य सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांचे जाती/जमातीचे दावे 
नियुक्‍्तीपूर्वी संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून 
तपासून घेण्यात यावे. 

सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त होणाऱ्या 
उमेदवाराकडे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ मधील तरतुदीनुसार (अ) 
D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा 0 स्तर किंवा B किंवा 
C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) 
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS- 
CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती 
तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : ade 
२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र क्र.मातंसं 
२०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
MRI संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती स्विकारण्याच्या 
वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्ती 
स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्त शासन 
निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवड्यक राहील. या विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर 
न केल्यास शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या.१२, 
दिनांक २८-०५-२०१८ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल ही 
बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


(१०) 


(११) 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच 
अन्य अद्यावत शासन निर्णयामधीळ तरतूदीआधारे सदर सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांची शिफारशी करण्यात येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
केलेल्या सूचना विचारात घेता सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदाकरिता 
अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे 
प्रत्यक्षात खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार आहेत याची त्यांच्या 
शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या दाखल्याआधारे तसेच अन्य तदनुषंगिक 
दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी करुनच त्यांना सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारसप्राप्त ठरलेल्या ८ उमेदवारांनी 
मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रती महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. ते प्रत्येक उमेदवारांच्या नियतवाटप 
केलेल्या विभागात उमेदवारांच्या प्रोफाईल सोबत नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांना 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. उमेदवारांच्या आवेदनपत्राची संगणकीय 
प्रत/अर्जातील फोटो यावरुन प्रत्यक्षात रुजू झालेला उमेदवार तोच आहे का, 
तसेच मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्रावरुन अर्जातील 
उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी, ओळखपत्रातील फोटो व स्वाक्षरी त्याच 
उमेदवाराची आहे का, सादर केलेले ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची 
नियुक्‍तीपूर्वी सखोळ तपासणी करावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी 
सादर केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून 
तपासून घेण्यात यावी. तद्‌्नंतरच संबंधित उमेदवाराची सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात यावी. 

साक्षांकन नमुना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी 
तो तेथून डाऊनलोड करावा. सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन 
उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर 
होताना सादर करावा. हजर झालेल्या उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त 
करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/ प्र.क्र.२१४/०८/१६- 
अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन पोलीस विभागाकडून 
करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील 
सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या 
विभागास अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या पूर्व- 
चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची 
नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती 
पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल.” असा स्पष्ट उल्लेख उमेदवारांच्या 
नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य पडताळणी 
संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


(१४) 


(१५) 


(१७) 


१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात 
घेण्यात याव्यात. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील 
उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात (क्रीमिळेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक 
१.४.२०१७ ते ३१.३.२०१८ या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र 
सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशोष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक : सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/ 
२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक २४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली 
तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 

प्रस्तुत परीक्षेचा सुधारित अंतिम निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल 
विशेष अनुमती याचिका क्र.१५७३७/२०१९ व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट याचिका क्र. २०५३/२०१४ प्रकरणी समांतर आरक्षणाच्या 
मुद्यांसंदर्भात तसेच अन्य मुद्यांसंदर्भात विविध मा. न्यायालयात/मा. 
न्यायधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने/अधीन राहून जाहीर करण्यात आला आहे ही बाब 
विचारात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळसेवा सहायक कक्ष 
अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१९ मधून उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची 
उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१४/३४२/ 
प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, दिनांक २७.५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक १३.५.२०१५ 
नुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
(पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 
करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्‍तीने उपस्थित 
राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले 
अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे 
देखील सक्तीचे आहे. 

सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची मंत्रालयीन विभागासाठी २३ पदे आणि महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात १ पद भरावयाचे असल्याचे परीक्षेच्या 
जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. यास्तव नियतवाटप केलेल्या 
उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार 
नाही व या संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य 
विभाग/कार्यालयात पुर्नवाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात 
येणार नाही. 

मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था 
स्वत:च करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


(१८) अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा 
प्रवास खर्च उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

(१९) उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या 
कार्यासनास तात्काळ सादर करावा. 

Qo) विभाग/कार्यालयाने नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती 
नियुक्‍ती देण्यात यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत 
नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 

(२१) उक्त नमूद अटींची पूर्तता न झाल्यास उमेदवारांच्या सेवा समाप्त करण्यात 
येतील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. 
२०२२०४११११४८४७८२०७ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कार्यालयांसाठी सहपत्रे १ उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व 
ई मेल क्रमांकासह) 

२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची 
संगणकीय प्रत व मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची प्रत, 

३) सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१९ 
साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विलेल्या 
जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना), पदसंख्या व 
आरक्षणातील बदलाबाबत दिनांक १२-०८-२०२१ ची 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची घोषणा, सरळसेवा 
सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१९ 
साठी सुधारित अंतिम निकाळाची घोषणा दिनांक 
२७-०८-२०२१ 

४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक ०९-०५-२०२२ पर्यंत 
विभागात हजर न झाल्यास उमेदवाराच्या 
आवेदनपत्राच्या संगणकीय प्रतीसह) कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १०-०५-२०२२ पर्यंत या विभागास 
पाठविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२०/प्र.क्र. ७८/१४-अ 


१) सह/उप/अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्राळयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त 
सहपत्रांसह 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 

३) सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे) 

४ सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-३) (संग्रहार्थ). 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१९ मधून मंत्रालयीन विभागात व महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगात करावयाचे प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांचे नियतवाटप 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४२०/प्र.क्र.9८/१४-अ, 
दिनांक : ०८ एप्रिल, २०२२ सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


अ.क्र म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
प्रतिक्षायादीतील मुळ प्रवर्ग ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक तो प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
eal Q 3 fF ४ षु ६ 
१ q PAWAR NILESH MAHADEO Unreserved | OPEN-General WT9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग 
२ २ PHATANGARE PRASHANT _ | Unreserved | OPEN-General ४२ | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
TUKARAM 
3 3 FARKANDE RAM Unreserved | OPEN-General WT3. | विधिव न्याय विभाग 
SHAHAJIRAO 
be bef AWACHAR VAIBHAV OBC OBC-General WT १ We विभाग 
TUKARAM 
षु षु GANDHALE VIPUL ARUN NT-C NT ( C) Gneral नियोजन विभाग 
६ ६ KOTWAL ASHWINI VIJAY OBC- OPEN-Female WT १ We विभाग 
Female 
(9 (9 RATHOD RAJKUMAR DT-A DT-A-General WT 9 पर्यावरण व वतावरणीय 
GOVINDRAO बदल विभाग 
८ ८ PAGALWAD GEETA ST-Female | ST-Female WT9 सामान्य प्रशासन विभाग 


GANESH 


उमेदवारांसाठी रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 

उमेदवाराची जन्मतारीख 
उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 
उमेदवाराचा प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस क्रमांक 

उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 
म.लो.आ. ने ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 
उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 
उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदया, 


मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक एएससी १४२०/प्र.क्र.9८/१४-अ, दिनांक ०८-०४-२०२२ नुसार मी 


विभाग/कार्यालयात दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 


कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 


(१ नियतवाटप केलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे 
(सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) पाठवावे. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही 
असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी 

(२) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 
प्रतिक्षायादीतील शिफारस क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 
क्रमांक : (विभाग/कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक : 


प्रति, 


अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० O32, 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१७ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १४२०/प्र.क्र.9८/१४-अ, 
दिनांक ०८-०४-२०२२ चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव ठिफारस क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील नियुक्‍तीकरीता आव्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले असून त्याच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत 
नियुक्‍ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज (उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या 
आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत) सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (सही व पदनाम) 


मंत्रालयीन विभाग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालय यांचे पत्ते 

अवर सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 

अवर सचिव (आस्थापन), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 

अवर सचिव (आस्थापना), विधी व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 

अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 

अवर सचिव (आस्थापन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, WAH A 
इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 

अवर सचिव (आस्थापन), पर्यावरण व वतावरणीय बदल विभाग, १५ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मंत्रालयासमोर, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२८७३७५५, २२७९३१३१ 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,५ 9/2, ७व ८ वा मजला, PRS टेलिफोन निगम इमारत, महष कवे मार्ग, 
कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दुरध्वनी क्र.२२७९५९०० 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : ५% ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७९५९०० फॅक्सः२२८८०५२४ 
फोर्ट कार्यालय : बॅक ऑफ इंडिया इमारत, 8 रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२&६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स : २२६७३९१०५० 


ई-मेल — sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा - २०१९ 

अधिसूचना क्रमांक : एनओटी-३६१८/सीआर-३१/२०१८/तीन 

जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९, दिनांक ९ जानेवारी, २०१९ नुसार आयोगामार्फत दिनांक २४ मार्च, २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा 
अराजपत्रित, गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०१९ मधून भरावयाच्या राज्य कर निरीक्षक व सहायक कक्ष अधिकारी या दोन संवर्गासाठी दिनांक १८ जून, २०१९ रोजी 
तसेच पोलीस उप निरीक्षक संवर्गाचा दिनांक १९ जून, २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे अनुक्रमे राज्य कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी 
ब पोलीस उप निरीक्षक संवर्गाकरीता आयोजित मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील :- 
अ. | जाहिरात परीक्षा वार व दिनांक जिल्हा कें 
क्र. क्रमांक 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ दिनांक तवार via 
संयुक्‍त पेपर क्रमांक 2 रविवार, दिनांक २८ जुलै, २०१९ , नागपूर, मुंबई व पुणे 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य - पेपर क्रमांक ane उ गत मुंबई 
२. व्हारण आलोत fare परीक्षा - २०३३ पपर क्रमाक २ । रविवार, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१९ , नागपूर, मुंबई व पुणे 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य : नॉक 
महाराष्ट्र दुय्यम सेबा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ पंवेवारे दिलं 


g = a 


० T ऑगस्ट मुंबई 
डे. ORR ज्या तक क ११ ऑगस्ट, २०१९ फक्त मुंबई 
महाराष्ट्र दुय्यम सेबा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ दिनक र आ va 
¥ 
SRS. oe ace sia रविवार, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१९ | फक्त मुंबई 


२. विषयांकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१९ मधून भरण्यात येणा-या विविध संवर्गातील एकूण ५५५ पदांचा तपश 
खालीलप्रमाणे आहे:- 

१.१ सामान्य प्रशासन विभाग :- 

सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण २३--९$-२४ पदे) 


प्रवर्ग अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | सा. व शे. | एकूण । खुला | एकूण 
(अ) । (बो) । (क) । (ड) मागासवर्ग | मागासवगीय पदे 
पदसंख्या ष्‌ २ ol ८ | eee ee बका व शड रन र्ड 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गानहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधारण | ३ g १ | - | १ | - | १ | - | ३ १० 9 ऱ्ह 
महिला २ gf - | - | - | - | - | - | 2 डु ३ 9 
दिव्यांग एकूण १ पद - श्रवण शक्‍तीतील दोष-१ पद 
१.२ वित्त विभाग : 
राज्य कर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३५ पदे) 
पदसंख्या ७*--१ | ३* ge १ ¥ g & २५ १० | ३५ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गानहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधारण | ६ २ १ | - | 8 g 3 g ¥ १९ ७ २६ 
महिला २ १ | - | - |” | - [१ | - [ २ ि ३ g 
दिव्यांग एकूण पदे ३ - (१) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंबा मेंदूचा अर्धांगवायू-१ (२) श्रवण शक्‍तीतील दोष-१ (३) अंधत्व किंवा -१ 


१.३ गृह विभाग :- 
पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ४९६ पदे) 


पदसंख्या  |६५--३* | ३५--३*|१प-२* | १२ |१७-५-१* | १० ey १० ७९ ३४६ १५० | ४९६ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गानहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

| सर्वसाधारण | ४५ | २५ ११ ७ १२ & ६९ नि Gg BW ९७ ३२९ 

महिला २० ११ ष्‌ ¥ ष्‌ ३ २८ ३ av १०३ डप १४८ 

खेळाडू ३ २ g g १ १ ष्‌ १ ¥ १९ द २५ 

अनाथ | eee | oe | ee | 1 - | 7 | "| "|. | - | २ २ 


शेषाची प # महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पद 
३. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 


३.१ वर नमूद केलेल्या संवर्गातील पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 


३.२ 
३.३ 
3.8 


३.५ 


३.६ 


३.७ 


३.८ 


३.९ 


३.२१ 


३.२२ 


महिला, खेळाडू ब अनाथांसाठी असलेले समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत (Compartmentalised) आहे. 

महिला, खेळाडू तसेच अनाथांसाठीचे आरक्षण हे शासनाने यासंदर्भात वेळोबेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ 
तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी 
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूचित जाती ब अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे 
आवश्यक आहे. 

बिमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) ब भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय 
असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य ब पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गाच्या 
उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल. 

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामाजिक न्याय ब विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक:सीबीसी-१०/२०१८/प्र.क्र.१३०/मावक, दिनांक ७ डिसेबर, २०१८ अन्वये विहित करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र 
पडताळणीच्यावेळी सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच, शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक:सीबीसी- 
१०/२०१३/प्र.क्र.२५/मावक, दिनांक १५ जुलै, २०१४ अन्वये शैक्षिणक ब सामाजिकदृष्टया मागासवर्गाकरीता (ईएसबीसी) देण्यात आलेली जात 
प्रमाणपत्रे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील (एसईबीसी) आरक्षणाकरीता ग्राहय धरण्यात येतील. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण ब क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, 
दिनांक ११ मार्च, २०१९, आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्‍तीचे 
आरक्षण तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दाबा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रोडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत 
असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंबा 
तत्पूर्बीचे असणे बंधनकारक आहे. 

खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, 
याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या 
दिनांकापूर्बीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही. 
कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले 
प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील 
निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच 
उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता 
संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक 
२९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्‍तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैेको असतील. 

दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक संकोर्ण १०१२/प्र.क्र.२१३/बि.प्र.-४, दिनांक ११ मार्च, २०१६ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील दोष ब चलनबलन विषयक 
दिव्यांगता किंबा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे दिव्यांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार सहायक कक्ष अधिकारी ब राज्य 
कर निरीक्षक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक उसप्रे-३९८/सीआर-४५७/भाग-२/पोल-५ अ, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००३ नुसार दिव्यांग उमेदवार 
पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता पात्र नाहीत. 

दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी असलेल्या SAAT SAAT इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या 
www.swavlambancard.gov.in या संगणकोय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र 
मुलाखतीच्या वेळी सादर करणे अनिवार्य आहे. 

अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला ब बालविकास विभाग, क्रमांक : अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 

परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासबगींयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सवलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांचा अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावर शिफारशीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. 

अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या बयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व 
उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित 
प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद 
करणे बंधनकारक आहे. 


३.२३ राज्य कर निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील भरतीकरीता "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५" तसेच तद्‌नंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.२४ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्रमांक २०५३/२०१४, जनहित याचिका क्रमांक १७५/२०१८ तसेच इतर न्यायालयीन प्रकरणी 
होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

४.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित ब किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र उमेदवारांना, 
ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार आयोगाच्या पूर्ब परवानगीने लेखनिकाची मदत घेता येईल व आयोगाच्या पूर्व 
परवानगीने अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 

४.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथबा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे कौ आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

४.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर 
कळविण्यात येईल. 

४.६ दिव्यांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष सूचना, संबंधित 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www-.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍ती'” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 

५. वेतनश्रेणी :- एस-१४ रूपये ३८,६००-१,२२,८०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते. 


६. पात्रता :- 
६.१ भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
संवर्ग वयोमर्यादा १.२. ee ee वये. ee 1) 2 य्य 
गणण्याचा किम कमाल प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाणी व्यां 7 
दिनांक | अमागास/ | अमागास शि खेळाडू व अल्पसेवा राजादिष्ट उमेदवार 
मागासवर्गीय अधिकारी 
अमागास | मागासवर्गीय | अमागास 
१म, वयाच्या ४५ 
सहायक कक्ष अधिकारी dann १८ ३८ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ य ३८ 
राज्य g एप्रिल, वयाच्या ४५ 
राज्य कर निरीक्षक मय १८ ३८ ४३ ४३ ४३ ४३ ४३ वर्षापर्यत । ३८ 
पोलीस उप निरीक्षक ie १९ ३१ ३४ ३६ ३६ ३६ ३६ अपात्र 34 


६.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 
६.४ शैक्षणिक अर्हता :- 

६.४.१ सांबिधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

६.४.२ पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षास बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील, परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या 
प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक राहील. 

६.४.३ अंतर्वासिता (Internship) किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 

६.४.४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

६.४.५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्‍त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता 
असणे आवश्यक आहे :- 


पुरुष महिला 
(९) उंची - १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. उंची - १५७ से.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक 


६.४.६ पोलीस उपनिरीक्षक पदावरील नियुक्‍तीकरीता शिफारस झालेल्या उमेदवारांची शारिरिक मोजमापे नियुक्‍ती करण्यापूर्वी शासनामार्फत सक्षम 
प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात येतील. वरीलप्रमाणे विहित शारीरिक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 


७. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
७.१९ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 


७.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या 
नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा 

७.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तोर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 

७.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 


८. परीक्षेचे टप्पे - 
८.१ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 
अ.क्र. 1 ० [el मुख्य परीक्षेचे | शारीरिव णीचे | मुलाखतीचे 
गुण गुण गुण 
१ सहायक कक्ष अधिव मुख्य परी (_ L = 
राज्य कर निरीक्षक 
३ पोलीस उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचण २०० १०० डर 
ब मुलाखत 


८.२ प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता विहित करण्यात आलेल्या परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. याबाबतचा सविस्तर 
तपशील आयोगाच्या संकेतस्थळावरील "स्पर्धा परीक्षा" अंतर्गत "परीक्षा योजना" विभागातील "महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची 
परीक्षा योजना" मध्ये उपलब्ध करुन दिला आहे. 

८.३ मुख्य परीक्षेचा संयुकत पेपर क्रमांक १ तसेच प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्रपणे घेण्यात येणा-या पेपर क्रमांक २ चे गुण एकत्रित करुन प्रत्येक 
परीक्षेची निकाल प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. 

८.४ शारीरिक चाचणी (फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता) :- 

6.8.2 मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे शारीरिक चाचणीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणी द्यावी लागते हे विचारात घेऊन 
उमेदवारांनी वेळीच त्यासाठी सराव व पूर्वतयारी करावी. मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालानंतर सर्वसाधारणपणे दोन आठवड्याच्या अंतराने कधीही 
शारीरिक चाचणी आयोजित केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याच्या कारणास्तव शारीरिक चाचणीचे दिनांक बदलून मागता 
येणार नाहीत किंवा त्याबाबत तक्रार करता येणार नाही. 

८.४.२ आयोगाकडून शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम निश्‍चित होताच तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच, आयोगाच्या 
ऑनलाईन अर्ज प्रणालीतील संबंधित पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे कळविण्यात येईल. 

८.४.३ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या दिनांकास ब ठिकाणी संबंधित उमेदवाराने शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. शारीरिक 
चाचणीसाठी निश्‍चित केलेल्या दिनांक ब वेळेमध्ये बदल करण्याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही ब त्यामुळे उमेदवाराची शारीरिक 
चाचणीची संधी वाया गेल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची असेल. 

८.४.४ वैद्यकीय कारणास्तव शारीरिक चाचणीचा दिनांक बदलून देण्याची विनंती करणा-या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या 
आजार/दुखापत, त्याचे स्वरुप, गांभीर्य ब सत्यता तपासणीसाठी लगेचच आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस सक्षम वैद्यकोय मंडळापुढे 
पाठविण्यात येईल.तसेच वैद्यकीय मंडळाने फिटनेस (Fitness) प्रमाणपत्र प्रदान केले तरच त्यांना आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी a वेळेस 
शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येईल. 

८.४.५ वैद्यकीय कारणास्तव शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत सत्यता तपासणीनंतर वैद्यकीय मंडळाकडून प्रतिकूल 
अहबाल प्राप्त झाल्यास संबंधित उमेदवाराला शारीरिक चाचणीची संधी नाकारण्यात येईल. अशा प्रकरणी आयोगाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न 
समजून संबंधित उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची संबंधित परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येऊन आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा ब निवडीपासून उमेदवाराला प्रतिरोधित (Debar) करण्यात येईल. त्याव्यतिरिक्त 
संबंधित उमेदवारांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

८.४.६ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत तसेच समर्थनीय कारणासह अर्ज केलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणीचा दिनांक ब वेळ बदलून देण्याच्या 
विनंतीबाबत आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार, विचार करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरणी आयोगाने विनंती अमान्य केली असेल तर संबंधित 
उमेदवाराला पूर्व नियोजित वेळापत्रकानुसार निश्‍चित केलेल्या दिनांक a वेळेनुसार शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित रहावे लागेल. तदनंतर 
उमेदवाराला पुढील संधी दिली जाणार नाही. 

८.५ प्रमाणपत्र पडताळणी :- 

८.५.१ फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता :- 

(१) लेखो परीक्षा ब शारीरिक चाचणीच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार तसेच आयोगाने 
निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी ब विहित वेळेस घेण्यात येतील. 

(२) मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/अधिसूचनेतील अर्हता/अटी व शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे तपासली 
जाईल आणि अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाईल. 

(३) पात्रतेसंदर्भातील अथवा विविध सवलती संदर्भातील विहित नमुन्यातील मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास कागदपत्रे सादर करण्याकरीता 
कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच, संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल ब मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल. 

(४) लेखो परीक्षा, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यात येईल. 

८.५.२ राज्य कर निरीक्षक व सहायक कक्ष अधिकारी पदाकरीता :- 

(९) सहायक कक्ष अधिकारी तसेच राज्य कर निरीक्षक पदाच्या संबंधित लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 
प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-यांकडून बोलविण्यात येईल. 

(२) आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सौमारेषेनुसार शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-यांकडून तपासली जाईल. 

(३) अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 

(४) अर्जातील दाव्यानुसार विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची शिफारस/नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरीता कोणतीही 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 


(५) वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-यांकडून निश्‍चित 
करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेस घेण्यात येतील. त्याकरीता उमेदवारास 
स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

(६) अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 

९. मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 

९.१ महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१९ च्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या 
आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षिणक अर्हता ब अन्य अटींची दिनांक ५ जुलै, २०१९ रोजी किंबा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य 
परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

९.२ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. 

९.३ पूर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जादवारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
करणे आवश्यक राहील. 

९.४ एकापेक्षा अधिक संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास प्रत्येक संवर्ग/पदासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक 
संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. 

१०. शुल्क (रुपये) : १०.१:- अमागास - रु. ५२४/- १०.२ :- मागासवर्गीय - रु. ३२४/- 

१०.३ प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्र अर्ज करुन शुल्क सादर केलेल्या उमेदवारांनाच संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेकरीता पात्र समजण्यात येईल. 

११. अर्ज करण्याची पद्धत :- 

११.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
११.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २१ जून, 

२०१९ ते ५ जुले, २०१९ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 

११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच Wwww.mpsc.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

११.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. 
अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारबाई करण्यात येईल. 

११.५ आयोगास चुकोची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निबडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 

११.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 

११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

११.७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 

११.७.२ 'माझे खाते' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिक वर क्लिक करावे. 

११.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. Unpaid’ 
लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay 1४०७/' अशी लिक उपलब्ध असेल. 

११.७.४ 'Pay Now ' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाद्वारे 

११.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

११.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

११.७.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

११.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 
अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

११.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे 
झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक ५ जुले, २०१९ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 
वेबलिंक बंद होईल. 

११.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ६ जुले, २०१९ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे 
बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार 
नाही. 

११.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंबा कसे 
याची स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूर्बीच खात्री करणे अथवा 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत परीक्षेच्या 
अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल 
घेतली जाणार नाही. 

११.८ केंद्र निवड :- 

११.८.१ अर्ज सादर करतानाच जिल्हा केंद्राची निबड करणे आवश्यक आहे. 

११.८.२ जिल्हा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही. 

१२. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१२.१ मुख्य परीक्षेचा संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ तसेच उमेदवार ज्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र ठरला आहे, त्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य 
परीक्षेच्या पेपर क्रमांक २ करीता स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. त्याची प्रत संबंधित पेपरपूर्बी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 


१२.२ प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी प्रत्येक पेपरकरीता उमेदवाराने स्वत:चे स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१२.३ परीक्षेस येतेवेळी ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंबा स्मार्ट कार्ड प्रकारचे 
ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची रंगीत छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

१२.४ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDA] च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या 
उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar 
generation) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- 
आधार वैध मानण्यात येईल. 

१२.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित 
केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

१३. परीक्षेस प्रवेश 

१३.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची रंगीत छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील 
सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१३.२ स्मार्ट बॉच, डिजीटल वॉच, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून 
वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची साधने/ 
साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या बापरासाठी इतरांची 
मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१३.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 
किंबा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१४. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

१४.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuineness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

१४.२ बायोमॅट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

१४.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारबाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रद्द होवू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. 

१४.४ परीक्षेच्यावेळी बायोमॅट्रिक पडताळणीकरीता अडचण निर्माण होवून परीक्षेस प्रवेश नाकारला जावू नये, याची उमेदवाराने स्वत: दक्षता घेणे 
आवश्यक आहे. त्याकरीता परीक्षेच्या दिवशी उमेदवाराने हातावर मेहंदी, शाई, रसायन इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

१४.५ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ((11)/॥1) द्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक सुविधेद्रारा त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक माहिती लॉक केली असल्यास त्यांचे परीक्षेच्या 
वेळी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न होण्याची शक्‍यता आहे. परीक्षेच्या वेळी आधार 
क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) असणे 
आवश्यक आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / मुलाखत / शारिरीक 
चाचणीस उपस्थित राहण्यापूर्बी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ((11)/1) च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) 
करुन प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 

१५. प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील ' महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची परीक्षा 
योजना' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना 
अधिकृत समजण्यात येईल. 

१६. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१७. सविस्तर अधिसूचना आयोगाच्या Wwww.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. उप सचिव, परीक्षा पूर्व 
दिनांक : २१ जून, २०१९ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 
(2) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 


प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्‍त मनाई आहे. (२) मुलाखतीच्यावेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर 
परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


2 


AERTS शाससन्न 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


मुख्य कार्यालय : ५, ७, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२९ ९,२२७९५९०० 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, फोर्ट, मुंबई-४००००९  ९,२२९०२२२२ 
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsconline.gov.in 


क्रमांक : १४४२(२)(२)/२०१९/१३-अ दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२१. 
-: घोषणा :- 


विषय : सहायक कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र दुय्यम GA, अराजपत्रित, गट-ब (मुख्य) परीक्षा — २०१९, 
पदसंख्या ब आरक्षणातील बदलाबाबत. 

संदर्भ : १. जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९, दिनांक ९ जानेवारी, २०१९. 
२. अधिसूचना क्रमांक : एनओटी-३६१८/सीआर-३१/२०१८/तीन, दिनांक २१ जून, २०१९. 
३. घोषणा क्रमांक : एएसपी-०३१९/सीआर-५३ अ/२०१८/तीन, दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१९. 
४. घोषणा क्रमांक : १४४२(२)(२)/२०१९/१३-अ, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२०. 


महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील भरतीकरीता 
दिनांक ९ जानेवारी, २०१९ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून महाराष्ट्र दुय्यम सेबा, अराजपत्रित, गट-ब 
(पूर्व) परीक्षा - २०१९ ही परीक्षा रविवार, दिनांक २४ मार्च, २०१९ रोजी घेण्यात आली. तसेच संदर्भाकित अधिसूचनेस 
अनुलक्षून विषयांकित पदाकरीता मुख्य परीक्षा दिनांक २८ जुलै, २०१९ ब दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी घेण्यात आली. 
प्रस्तुत मुख्य परीक्षेचा निकाल दिनांक १७ मार्च, २०२० रोजी जाहिर करण्यात आला. 


२. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल 
सिव्हिल अपील क्रमांक ३१२३/२०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ५ मे, २०२१ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार 
सदर प्रवर्गाचे आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यात आल्यामुळे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी- 
२०२०/प्र.क्र.३२०/१६ ब, दिनांक ५ जुलै, २०२१ अन्वये भरतीप्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक 
सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास 
प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरित करून संबंधित परीक्षेची निकाल प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त 
ठरते. 


३. प्रस्तुत दिनांक ५ जुलै, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया 
मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरित केल्यानंतर विषयांकित सहायक कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र 
दुय्यम सेवा, अराजपत्रित, गट-ब (मुख्य) परीक्षा - २०१९ मधून भरावयाच्या एकूण २४ पदांचा सुधारित तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 


सहायक कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित, गट-ब (मुख्य) परीक्षा - २०१९ (एकूण २४ पदे) 


एकूण 

प्रवर्ग 

प्रवर्ग अ.जा. आरक्षित परे 

पदसंख्या ष्‌ २ १ 1 -| १ P| १ 1 - १० १३--१३ | २४ 


रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 


सर्वसाधारण । ३ g ७ १० १७ 
महिला २ १ ३ डं ७ 
दिव्यांग 'एकूण १ पद = श्रवणशक्‍तीतील दोष -- १ पद 


मँमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पद 


४. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गाच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गासाठी विहित करण्यात 
आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांनी बयोमर्यादेतील सबलतीकरीता तद्‌अनुषंगिक प्रमाणपत्र नियुक्‍तीच्यावेळी सादर 
करणे अनिवार्य राहील. 

५. उपरोक्त सुधारीत पदसंख्या ब तरतुदींआधारे विषयांकित सहायक कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, 
अराजपत्रित, गट-ब (मुख्य) परीक्षा - २०१९ करीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 


ठिकाण : मुंबई. 
उप सचिव (परीक्षा-१), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


bf 


महाराष्ट्र saa 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


मुख्य कार्यालय : ५, ७, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कवे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२९ ९२२७१९५९०० 
फोर्ट कार्यालय : बैक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, फोर्ट, मुंबई- ४००००९ (६२२१९०२२१२ 
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsconline.gov.in 


क्र. १४४२(२(२)/२०१९/तेरा-अ दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२१. 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब (मुख्य) परीक्षा - २०१९ 
सहायक कक्ष अधिकारी पदाचा सुधारित अंतिम निकाल 
जाहिरात क्र. ०१/२०१९ व अधिसूचना क्र. १०/२०१९ 


-: सुधारित अंतिम निकालाची घोषणा :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक २८ जुलै, २०१९ व दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
दुय्यम सेबा अराजपत्रित, गट-ब (मुख्य) परीक्षा - २०१९ चा सहायक कक्ष अधिकारी पदाचा अंतिम निकाल दिनांक १७ मार्च, 
२०२० रोजी जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यानच्या कालावधीत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया 
मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने दाखल सिव्हिल अपील क्रमांक ३१२३/२०२० या न्यायिक प्रकरणी मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाकडून दिनांक ५ मे, २०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार शासन सेवेतील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास 
प्रवर्गाचे आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यात आले आहे. सदर न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.३२०/१६-ब, दिनांक ५ जुलै, २०२१ व क्र.बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.३६०/१६-ब, दिनांक १५ जुलै, WR’ 
अन्वये भरती प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरीता आरक्षित पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत करुन महाराष्ट्र दुय्यम 
सेवा अराजपत्रित, गट-ब (मुख्य) परीक्षा - २०१९ चा सहायक कक्ष अधिकारी पदाचा सुधारित अंतिम निकाल संबंधित उमेदवारांनी 
अर्जात केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने त्यांची पात्रता शासन स्तरावर मुळ प्रमाणपत्रांवरुन तपासण्याच्या अधीन राहुन दिनांक २७ 
ऑगस्ट, २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. सुधारित अंतिम निकालानुसार सदर मुख्य परीक्षेत शिफारसपात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांच्या बैठक क्रमाकांसह याद्या व प्रस्तुत परीक्षेची गुणांची सीमारेषा उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या 
www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 

२. प्रस्तुत सुधारित अंतिम निकालानुसार नियुक्‍तीस शिफारसपात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांच्या शिफारशी विषयांकित 
परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्यांच्या पृष्ठर्थ नियुक्‍तीच्यावेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रावरुन तपासण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. उमेदवारांनी आवेदनपत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळून आल्यास अथवा 
आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता नियुक्‍तीच्यावेळी न केल्यास, अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार दावे 
तपासतांना वा अन्य कारणामुळे अपात्र ठरणाऱ्या संबंधित उमेदवारांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. 

३. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे वैद्यिकय मंडळाकडून 


तपासून घेण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात येत आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 


क्र.अपंग-१००३/प्र.क्र.१२७/ २००३/१६-अ, दिनांक ६ मे, २००४ मधील बाब क्र. (६) नुसार त्यांच्या नेमणुकीपूर्बी उमेदवार 
संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंबा नाही याची देखील वैद्यकिय मंडळाकडून तपासणी केल्यानंतर ते नेमणुकोस पात्र 
ठरतील. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन 
निर्णय, क्र.अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/ आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच दिव्यांग 
व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या आधारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, 
दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार आरक्षणासंदर्भातील 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. प्रस्तुत परीक्षेचा सुधारित अंतिम निकाल समांतर आरक्षणाच्या मुद्यांसंदर्भात तसेच अन्य मुद्यांसंदर्भात विविध 
मा.न्यायालयात/ मा.न्यायधिकरणात दाखल न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात आला 
आहे. 

५. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गाच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गासाठी विहित करण्यात आलेली 
वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांनी बयोमर्यादेतील सबलतीकरीता तद्अनुषंगिक प्रमाणपत्र नियुक्‍तीच्यावेळी सादर करणे 
अनिवार्य राहील. 

६. सदर पदाच्या निकालात, गुणवत्ता यादीत तसेच शिफारस यादीत उमेदवारांचा सयुंक्त प्रश्‍नपत्रिका क्र.१ शी निगडित 
बैठक क्रमांक व प्रश्‍नपत्रिका क्र.२ शी निगडित बैठक क्रमांक हे दोन्ही बैठक क्रमांक नमूद करण्यात आले आहेत. 

७. विषयांकित परीक्षेच्या गुणवत्तायादीमधील उमेदवारांची गुणवत्ता व पात्रता उमेदवारांनी अर्जात केलेले दावे विचारात 
घेऊन निश्‍चित करण्यात आली आहे. शिफारसपात्र उमेदवार वगळता अन्य उमेदवारांची गुणवत्ता व पात्रता ही अर्जातील त्यांच्या 
दाव्यांच्या आधारे तपासण्याच्या अधीन राहून सदर गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

८. सदर परौक्षेमध्ये श्री. काळे रोहीत मधुकर, बैठक क्रमांक १॥३001205 हे राज्यातून प्रथम आले आहेत. तसेच 
मागासवर्गवारीतून श्री. मदने शुभम राजेश, बैठक क्रमांक ॥॥४001210 हे प्रथम आले आहेत व महिला वर्गवारीतून श्रीमती 


अनुसे शमा गणपत, बैठक क्रमांक १॥४002196 ह्या राज्यात प्रथम आल्या आहेत. 


उप सचिव (परीक्षा-१) 
महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग, मुंबई. 


